न्यु ग्रॅंड एज्युकेशन सोसायटी, कामठी जि. नागपूर 
संचालितः न्यु हिंदी उच्च प्राथमिक शाळा कामठीरोड 
जि. नागपूर या उच्च प्राथमिक शाळेचे ग्रँड एज्युकेशन 
सोसायटी, नागपूर या संस्थेस व्यवस्थापन हस्तांतर 
प्रस्तावाबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्राशाह-३०२२/प्र.क्र.३३२/२२/एसएम-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : ०७ जून, २०२४ 


वाचा : शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : माशाह २०११/(२१०/११)/माशि-२३ 
दिनांक १७ फेब्रुवारी, २०१२ 


संदर्भ : १. शिक्षण उपसंचालक, नागपूर विभाग, नागपूर यांचे दि.०६.०७.२०२० चे पत्र जाक्र. 
प्राथ/ब/४२३९/२०२० 
२. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग कार्यासन एसएम-२ यांचे दि.०१.०७.२०२१ चे पत्र जाक्र. 
डिओएस-१९१९/प्र.क्र.१४४५/एसएम-२ 


प्रस्तावना : 

न्यु ग्रॅंड एज्युकेशन सोसायटी, कामठी जि. नागपूर संचालित न्यु हिंदी उच्च प्राथमिक शाळा कामठीरोड 
जि. नागपूर या उच्च प्राथमिक शाळेचे ग्रँड एज्युकेशन सोसायटी, नागपूर या संस्थेस व्यवस्थापन हस्तांतर 
करण्याचा संदर्भाधीन पत्रान्वये प्राप्त झालेला प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय: 

न्यु ग्रॅंड एज्युकेशन सोसायटी, कामठी जि. नागपूर संचालित न्यु हिंदी उच्च प्राथमिक शाळा कामठीरोड 
जि. नागपूर या शाळेची मान्यता संदर्भ क्र.२ अन्वये रद्द करण्यात आली आहे. प्रचलित धोरणानुसार बंद शाळेचे 
व्यवस्थापन हस्तांतर करण्याची तरतूद नसल्याने, न्यु US एज्युकेशन सोसायटी, कामठी जि. नागपूर संचालित 
न्यु हिंदी उच्च प्राथमिक शाळा कामठीरोड जि. नागपूर या उच्च प्राथमिक शाळेच्या व्यवस्थापन हस्तांतराचा 
प्रस्ताव अमान्य करण्यात येत आहे. 
२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०६०७१८०८५८३२२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


PRAVIN RAJARAM 
MUNDHE 


(प्रविण मुंढे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत: 
१. शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


पृष्ठ २ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्राशाह-३०२२/प्र.क्र.३३२/२२/एसएम-१ 


२. विभागीय शिक्षण उपसंचालक, नागपूर विभाग, नागपूर. 
३. शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), जिल्हा परिषद, नागपूर. 
.  झध्यक्ष/सचिव, न्यु ग्रॅंड एज्युकेशन सोसायटी, संजय मैदान कामठी, जि. नागपूर. 
५. झअध्यक्ष/सचिव, Hs एज्युकेशन सोसायटी, नागपूर, नागपूर. 
६.  निवडनस्ती (एसएम-१). 


